वांद्रे शासकीय वसाहतीकरिता मालमत्ता 
अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी समकक्ष) पद 
निर्माण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी - २०१९/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १२ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 


वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या भूखंडाच्या विकासाचे काम शासनाने प्राथम्याने हाती घेतलेले 


असून, या विकासाच्या दृष्टीकोनातून या भूखंडावर झालेली अतिक्रमणे हटवणे, अनधिकृतरित्या 


राहणाऱ्या व्यक्तींचे निष्कासन करून भूखंड नियोजनबध्दरित्या मोकळा करून घेणे आवश्‍यक 


आहे. त्यामुळे सदर प्रकल्पाशी संबंधित कामकाजाच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी समकक्ष 


मालमत्ता अधिकारी हे पद तीन वर्षांच्या काळावधीकरिता निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरूज्जीवन व पदांचे आढावे इ. प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी 


स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२० रोजी झालेल्या पहिल्या 


बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या विकास प्रकल्पासाठी मालमत्ता 


अधिकारी हे S-20 रु.५६१००-१७७५०० या वेतनसंरचनेतीलळ उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे एक पद 


तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. या बाबीवरील खर्च -मागणी क्र. एच-६, २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, Co सर्वसाधारण , ००१ संचालन 


व प्रशासन (०२), अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, मुंबई, (०२) (०२) कार्यान्वयन (अनिवार्य), २०५९०८७५, 


०१ वेतन' या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी - २०१९/प्र.क्र.५५/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३१२१७५४३८२३१८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Nisha Manohar 0000000000 ha mewn 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a9f1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee031 


. 
M a h a a ‘al b1b93c743e21a94cd3e93, cn=Nisha Manohar Mahajan 
Date: 2020.03.12 17:58:51 +05'30' 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.अप्पर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 
१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 
११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग , मुंबई 
१२. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. उपसचिव (आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई 
१६.कार्यकारी अभियंता, उत्तर (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई 
१७. संचालक, SET व कोषागारे, मुंबई. 
१८. अधिदान व लेखाधिकारी , वान्द्रे (पूर्व, मुंबई 
१९. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती (कार्यासन- प्रशासन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


